प्रत, 


वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील कामामध्ये 
दुरुस्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३६५/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३६५/ 
योजना-१, दि.१३.०३.२०२४. 
२) शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४२८/ 
योजना-१, दि.२३.०७.२०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक 
१३.०३.२०२४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या २३ कामांपैकी अ.क्र.२२ येथील कामात 
“रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे” ऐवजी “असुर्ड चाळकेवाडी मुख्य रस्ता ते लोहारवाडी रस्ता 
खडीकरण डांबरीकरण करणे” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५१/.॥0/9५॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१८५६०१२२३४ असा 
आहे. हे शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHESH VAMAN SARANG 


(म.वा.सारंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, रत्नागिरी. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.३६५/योजना-१ 


७. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), मुंबई. 

८. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, रत्नागिरी. 

९. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी. 

१०.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, रत्नागिरी. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

१२.लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवडनस्ती (योजना-१). 


